एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता 
आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ साठी यशदा, पुणे या 
संस्थेस अनुदान वितरित करण्याबाबत (२) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. टिआरएन-११२०/प्र.क्र.३१/सीपीटीपी-अ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक- ०९/१२/२०२० 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ 
दिनांक २०/०१/२०१४ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.६५/सीपीटीपी-अ, दिनांक 
०४/०५/२०२० 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१३ /सीपीटीपी-अ, 
दिनांक २८/०९/२०२० 
४) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक.७१०/सीपीटीपी प्रशासन/८६/०८/२०-२१/अर्थसंकल्पीय 
अंदाज/२०२१-२२, दिनांक ०५/११/२०२० 
प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍ती हाणाऱ्या गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकांर्‍्यासाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्यात येत आहे. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी यशवंतराव चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या प्रशिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर सीपीटीपी कक्षासाठी संदर्भ क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये एकूण १२ पदे मंजूर करण्यात आळी आहेत. उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र. 
३ येथील शासन निर्णयान्वये यडादाच्या आस्थापनेवर दि. २१/०८/२०१४ ते दि. २४/०६/२०१८ या 
कालावधीत प्रतिनियुक्तीवर राहिलेले श्री. मारुती मुळे, लेखाधिकारी यांच्या वेतन फरकाच्या पहिल्या 
हफ्त्याची भविष्य निर्वाह निधी रक्‍कम रु.६०,४८६/- व रजा वेतन SIAM आणि निवृत्ती वेतन अंशदान 
यावरील रु. ८८,१७९/- असे एकूण रु.१,४८,६६५/- इतके अनुदान दिनांक २८/०९/२०२० शासन 
निर्णयान्वये वितरित करण्यात आले आहे. आता दिनांक २६/०८/२०२० पासून लेखाधिकारी, वर्ग-१ हे 
पद भरण्यात आले असून त्यांच्या वेतनाकरिता दिनांक २६/०९/२०२० पासून मार्च, २०२१ पर्यंत एकूण 
रु. ८,७२,०००/- इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 
सदर झासन निर्णयान्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेस 
“लेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या संस्थेस 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८७१) ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या लेखाशिर्षाखाळली सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात रु. ८,७२,०००/- (रुपये आठ लक्ष 
बाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) यशवंतराव चव्हाण विकास wares प्रबोधिनी (यशदा) पुणे या संस्थेने खर्च वितरित 
अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच देयके कोषागारातून आहरित 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-११२०/प्र.क्र.३१/सीपीटीपी-अ 


आ प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरित केल्यानंतर 
आहरित केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली 
आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत 
शासनास सादर करावे. 

इ) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने वितरित करण्यात 
आलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, 
महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

उ) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र SA व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे 
अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता यशदा, पुणे 
त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

ऊ) वित्त विभागाच्या दि. ०४/०५/२०२० च्या शासन निर्णयातील नमूद अटी/ शर्तीचे पालन करुन 
सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


३. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रु.८,७२,०००/- (रुपये 
आठ लक्ष बाहत्तर हजार फक्त) आहरित करावी. 
Ss सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२०९१५२८४६३७०७ असा आहे. सदर STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ee Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 
R h | V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
a 7 U 1] a y Depa , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=019d1a4075Scacf50cb37 1c432c67afaec7daSaad928d966ad4270c6a4fi 
०९39, 
1 serialNumber=31493d4a6291f53 1 ed8fd00972ccbfa0376623c7f6c38c3b848bfbe 
U a [| Nn | 06685०219, cn=Rahul Vijay Kulkarni 
Date: 2020.12.09 15:32:02 +05'30" 


उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

प्रति, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

४. लेखाधिकारी, यडादा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

५. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 

९. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


